“मिशन शक्‍ती” च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
सुधारित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना २.० 
राज्यात लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.9४०/कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : ०९, ऑक्टोंबर २०२३ 
वाचा 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.मासका-२०१७/प्र.क्र.४९३/कु.क, दि. ०८ डिसेंबर 
२०१७. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.मासका-२०१७/प्र.क्र.४९३ कु.क, दि. ०४ जानेवारी 
२०१७. 
3) केंद्रीय महिला आणि बाल विकास, विभाग यांच्या Par शक्‍ती मार्गदर्शक सूचना क्रं DO NO. WW- 
23/9/2029-WW दि. १४ जुले २०२२. 
४) महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई विभागाचे शासन परिपत्रक क्रं संकीर्ण - २०२२/ 
प्र.क्र.३०७/कार्या-२ दि. ०३ जानेवारी २०२३. 
4) मा मुख्य सचिव .महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील बैठकीचे इतिवृत्त शासन पत्र क्रं प्रमाव-२०२२/ 
प्र.क्र.७४० कु.क, दि. १९ जुलै २०२३. 


प्रस्तावना - 

भारतातील दारिद्रय रेषेखालील व दारिद्रय रेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना 
गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्यापर्यंत शारीरीक क्षमता नसतानाही मजूरीसाठी काम करावे लागते. 
यामुळे देशातील गभर्वती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन माता व बालमृत्यू 
दरात वाढ झाल्याने ते नियंत्रित करण्यासाठी दि.१ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना 
योजना कार्यान्वित करण्यात आळी आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात दि. ०८.१२.२०१७ चा 
शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून आरोग्य विभागामार्फत केली जात आहे. 


२. सदर योजना केंद्र व राज्य शासन यांच्या सहभागाने राबविण्यात येत असून या योजनेत केंद्र 
शासनाचा ६०% व राज्य शासनाचा ४०% सहभाग आहे. हा निधी योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी 
उघडण्यात आलेल्या Escrow Account मध्ये जमा करण्यात येत होता. केंद्र शासनाने विहित 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.७४०/कु.क 


केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, निकष, कार्यपध्दती व विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे आयुक्‍त 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्यामार्फत या योजनेची 
अंमलबजावणी केली जात होती. 


३. दि. ८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सदर योजना महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य 
विभागा मार्फत राबविण्यात येत असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य/जिल्हास्तरावरुन 
सदर योजनेची राज्यात अमंलबजावणी सुरु होती. शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत नोंदणी 
केलेल्या (शासकीय रुग्णालयात) गर्भवती महिलेस पहिल्या जिवित अपत्यापुरता एकदाच लाभ अनुज्ञेय 
असून तीन टप्प्यात लाभाची रक्‍कम रु.५०००/- (अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) (DBT-Through PFMS) 
व्दारे लाभार्थीच्या बँक/पोस्ट खात्यात दिली जात होती. 


४. केंद्र शासनाच्या महिला बाळ विकास विभागाकडून दि. १४.०७.२०२२ च्या पत्रानुसार मिशन 
शक्‍तीच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या असून त्यानुसार दि.०३.०१.२०२३ च्या शासन 
परिपत्रकामधील “PS शक्‍ती” च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सुधारित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 
२.० राज्यात लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

१. केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालय, दिल्ली यांच्या दि.१४ जुले २०२२ रोजीच्या 
“मिशन शक्‍ती” मार्गदर्शक सूचनांनुसार मिशन शक्‍ती अंतर्गत दोन भागात एकूण चौदा योजना एकत्रित 
केल्या आहेत. त्यापैकी “सामर्थ्य” या विभागात एकूण of योजना असून या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री मातृ 
वंदना योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतंर्गत लाभार्थीला लाभ देणे 
व योजना राबविण्याबाबतच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना सन २०२३-२४ पासून पुढीलप्रमाणे राज्यात 
लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच ही योजना केंद्र व राज्याच्या सहभागाने राबविण्यात 
येणार असून या योजनेत लाभार्थ्यांकरिता केंद्र शासनाचा Go टक्के तर राज्य शासनाचा Yo टक्के 
सहभाग राहणार असून योजनेचा संपूर्ण प्रशासकीय खर्च शासनाच्या स्वःनिधीतून भागविण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. योजनेतंर्गत अनुज्ञेय लाभ व त्यांचे वितरण खालीलप्रमाणे राहील:- 


प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतंर्गत पात्र लाभार्थी महिलेने विहीत अटी, शर्ती आणि कागदपत्रांची 
पूर्तता केल्यानंतर तिला पहिल्या अपत्यासाठी रु. ५०००/- (अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) ची रक्‍कम दोन 
हप्त्यांमध्ये तर दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यात रु. ६०००/- (अक्षरी रु. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.७४०/कु.क 


सहा हजार फक्त) चा Ge आधार संलग्न बॅक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस मधील खात्यात (DBT) 


व्दारे जमा केला जाईल. 
टप्पा अट पहिल्या दुसरे अपत्य मुलगी 
अपत्यासाठी | असल्यास तिच्या 
जन्मानंतर 
पहिला  ।राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या शासकीय | रु. ३०००/- । एकत्रित रु. ६०००/- 
हप्ता आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी आणि 
शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून ६ 
महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी 
झालेली असावी. 
दुसरा हप्ता | i. बाळाची जन्म नोदणी रु. २०००/- 


॥.बाळकास बीसीजी, ओपीव्हीझीरो, ओपीव्ही ३ 
मात्रा, पेन्टाव्हेलेन्ट लसीच्या ३ मात्रा अथवा 
समतुल्य / पर्यायी लसीकरणाचे प्राथमिक चक्र पूर्ण 
करणे आवश्यक. 


३. योजनेची उदिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत. 
माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला 
सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी. 

जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारावे आणि माता मृत्यू व बाल मृत्यू 


दरात घट होऊन तो नियंत्रणात रहावा. 


सदरचा लाभ हा जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर सुधारणे, स्त्री YOST अवरोध करणे 


आणि स्त्री जन्माचे स्वागत होण्यासाठी हितकारी ठरेल. 
लाभार्थ्यांकडून आरोग्य संस्थांच्या सूविधांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढून संस्थात्मक 


प्रसुतीचे प्रमाण वृध्दिंगत करणे. 


नवजात अर्भकाच्या जन्माबरोबरच जन्मनोंदणीचे प्रमाणात वाढ व्हावी. 


४. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी खाळीलपैकी किमान एका गटातील 
असणे आवश्‍यक (किमान एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्‍यक) आहे. 
. ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष रु.८ लाख पेक्षा कमी आहे. 
॥. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला. 
|. ४०% व अधिक अपंगत्व असणा-या (दिव्यांग जन) महिला. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.७४०/कु.क 


॥/. बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला. 

V. आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMIAY) अंतर्गत महिला लाभार्थी. 

VI. ई-श्रम कार्ड धारक महिला. 

Vi. किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शहोतकरी. 

VII. मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला. 

IX. गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका (५१॥/////अंगणवाडी मदतनीस (AWHs)/STSTT 
कार्यकर्ती (ASHAS). 


५. वरील नमूद किमान एका कागदपत्रासोबत खालील कागदपत्रे व तप्ील देणे आवश्‍यक आहे. 
१) लाभार्थी आधार कार्ड प्रत किंवा आधार नोंदणी (ID) कागदपत्र त्यासोबत विहित केलेले 


कागदपत्र. 


२) परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड ज्यामध्ये होवटच्या मासिक पाळीची तारीख , 


गरोदरपणाची नोंदणी तारीख, प्रसुतीपूर्व तपासणीच्या नोंदी असाव्यात. 


३) लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत 

४) बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत 

५) माता आणि बाल संरक्षण कार्डवर बाळाच्या लसीकरणाच्या नोंदी असलेल्या पानाची प्रत. 
६) गरोदरपणाची नोंदणी केलेला RCH पोर्टलमधील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक. 

७) लाभार्थीचा स्वतःचा किंवा कुटूंबातील सदस्यांचा मोबाईल क्रमांक. 

८) वेळोवेळी विहित केलेले अन्य कागदपत्र. 


६. लाभार्थीकडे आधारकार्ड नसल्यास वरील विहित कागदपत्रांसोबत आधार नोंदणी (EID) 
कागदपत्रासोबत खालीलपैकी कोणत्याही एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची wa जोडणे आवश्‍यक 
राहील: 


. बँक किंवा पोस्ट ऑफिस फोटो पासबुक 
. मतदार ओळखपत्र 

. RA GIS 

. किसान फोटो पासबुक 

. पासपोर्ट 


ड्रायव्हिंग लायसन्स 


. पॅनकार्ड 
. MGNREGS जॉब कार्ड 


सरकारने किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही उपक्रमाद्वारे जारी केलेले तिच्या पतीचे 
कर्मचारी फोटो ओळखपत्र. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.७४०/कु.क 


|. राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित west प्रशासनाने जारी केलेले इतर कोणतेही फोटो 
ओळखपत्र. 

k. अधिकृत लेटरहेडवर राजपत्रित अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या छायाचित्रासह ओळखीचे 
प्रमाणपत्र. 

|. प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) किंवा सरकारी रुग्णालयाद्वारे दिले गेलेले आरोग्य कार्ड; 
राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे निर्दिष्ट केलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज 
आधारकार्डला पर्यायी कागदपत्र केवळ लाभार्थ्यांची योजनेमध्ये नोंदणी करण्यासाठी असुन 
लाभार्थ्यांना EID च्या साहाय्याने आधार कार्ड प्राप्त करुन घेऊन संबंधित आरोग्य केंद्रात सादर 
केल्यानंतरच लाभ रक्‍कम जमा होणार आहे. 


७. योजनेची वैशिष्टये आणि अंमलबजावणी खालीलप्रमाणे राहील. 

१. सर्व नवीन लाभार्थी ज्यांची मासिक पाळीची शेवटची तारीख (LMP) मिन शक्‍ती 
मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित झाल्याच्या तारखेनंतर आहे त्यांना PMMVY २.० च्या नवीन 
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लाभ मिळेल. 

२. जर एखाद्या महिलेने आधीच PMMVY १.० अंतर्गत मातृत्व लाभाचा पहिला हप्ता प्राप्त 
केला असेल व PMMVY २.० अंतर्गत मंजूर केलेल्या निकषांनुसार रोख प्रोत्साहन 
मिळविण्यासाठी पात्र असेल. जर तिळा PMMVY १.० अंतर्गत पहिला आणि दुसरा 
हप्ता मिळाला असेल, तर तिला नवीन PMMVY २.० मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उर्वरित 
लाभ मिळू BHAT. 

३. लाभ देण्याची कालमर्यादा - पहिल्या अपत्यासाठी शोवटच्या मासिक पाळीच्या (LMP) 
दिनांकापासून पूर्वी असणारा ७३० दिवसांचा कालावधी कमी करुन तो ५१० दिवसांवर 
आणलेला आहे तर दुसरे अपत्य मुलगी असल्यासच तिच्या जन्माच्या तारखेपासून २१० 
दिवसांपर्यंत संबंधित आरोग्य यंत्रणेकडे द्यावा. लाभार्थ्यांनी विहित कालावधीत ळाभ 
घेण्यासाठी अर्ज करणे आवश्‍यक असून कालावधी उलटून गेल्यानंतर लाभार्थ्यांना या 
योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार नाही. तसेच लाभार्थ्यांनी हस्तलिखीत फॉर्म जमा केलेला 
असेल, परंतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या नवीन संगणक प्रणाली द्वारे कोणत्याही 
कारणामुळे ऑनलाईन पध्दतीने फॉर्म स्वीकारले जात नसल्यास अज्ञा लाभार्थ्यांना लाभ 
देय नसेल. 

४. योजनेचा लाभ घेण्याकरीता लाभार्थीचे वय किमान १८ वर्षे व कमाल ५५ या दरम्यान 
असावे. (पोर्टलमध्ये लाभार्थीची नोंद किमान १८ वर्षे व कमाल ५५ वर्षे दरम्यान वय 
असेल तरच होऊ शकते.) 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.७४०/कु.क 


५. जर एखादया लाभार्थीस तिच्या दुस वेळी एकापेक्षा जास्तच्या जन्माच्याया अपत्या- 
अपत्य झाली असतील व त्यामध्ये एक किंवा अधिक मुली असतील (चार/तिळे/जुळे), 
तर PMMVY 2.0 नियमांनुसार दुसरे अपत्य मुलगी असल्याचा लाभ मिळेल. 

६. लाभार्थीने विहित कालावधीत शासकिय आरोग्य संस्थेत गर्भधारणेची नोंदणी करणे 
आव्यक आहे. 

७. लाभार्थीना महिळा आणि बाळ विकास मंञालयाच्या ॥]0://४/०१.॥०.) 
वेबसाइटवरुन फॉर्म डाऊनळोड करणे आणि Citizen Login मधून ऑनलाईन फॉर्म 
भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे .लाभार्थीने हा फॉर्म परिपूर्ण 
भरुन ज्यामध्ये लाभार्थीने स्वाक्षरी केलेल्या हमीपत्रासह सर्व आवश्‍यक कागदपत्रांसह 
नजीकच्या आरोग्य केंद्रात किंवा आशा स्वयंसेविका यांच्याकडे जमा करावा. 

८. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतंर्गत लाभ पात्र लाभार्थी महिलेस तिच्या स्वतःच्या आधार 
संलग्न (सीडेड) बँक किंवा पोस्ट ऑफिस मधील खात्यातच (DBT) SR जमा केला 
जाईल. 

९. लाभार्थ्यांना केवळ आधार क्रमांकाच्या आधारावरच HH दिला जाईल . 

१०. वेतनासह मातृत्व रजा मिळणा-या महिलांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नाही. (केंद्र 
सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये नियमित सेवेत 
असलेल्या सर्व गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता किंवा सध्या लागू असलेल्या 
कोणत्याही कायद्यांतर्गत समान लाभ मिळवणाऱ्या महिलांना PMMVY अंतर्गत लाभ 
देय नाही.) 

११.योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार गर्भपात आणि मृत जन्म किंवा उपजत मृत्यू 
झाल्यास, लाभार्थीस भविष्यात गर्भधारणा झाल्यास "नवीन लाभार्थी" म्हणून गणले 
जाईल. 

१२.केंद्र शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, निकष कार्यपध्दती व विकसीत 
केलेल्या संगणक प्रणालीव्दारे आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची अंमलबजावणी 
केली जाईल. सबब, त्यांना या योजनेसाठी राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी (Nodal 
Officer) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


छठ 


८. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या यशस्वी सनियंत्रणासाठी व मुल्यमापनासाठी कक्ष स्थापन 
करण्यात येईल. 
राज्य/जिल्हास्तरावरील कक्षांची कार्यपध्दती - 
१. योजनेशी संबंधीत विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे. 
२. लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही यासाठी पाठपुरावा करणे. 
पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.७४०/कु.क 


३. योजनेसंदर्भात केंद्रशासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार योजनेची व्यापक 
प्रसिध्दी करणे. 

४. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवर्यक ते कार्य करणे . 

५. योजनेचा मासिक आढावा घेऊन येणा या अडचणी संबंधित यंत्रणेपर्यंत पोहचवून- 
पाठपुरावा करणे. 

६. क्षेत्रभेटी देऊन योजनेची अंमलबजावणी व मुल्यमापन करणे. 

७. वरिष्ठ कक्षाकडून देण्यात आलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करणे. 

विशेष सुचना- वरील कक्षांव्यतिरिक्त संदर्भ क्र.१ अन्वये असणा-या सुकाणू व सनियंत्रण 
समिती कार्यरत राहतील. 


९. योजने अंतर्गत विविध जबाबदा-या व कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे राहील. 


अ) फॉर्म ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी करणे 

नवीन पोर्टल वर ऑनलाईन पध्दतीने आशा तथा फिल्ड hart (ज्या कार्यक्षेत्रात 
आशा स्वयंसेविका नाही तेथे आंगणवाडी सेविका), आरोग्य सेविका तथा सुपरवायजर आणि 
स्वतः लाभार्थी यांना फॉर्म भरता येईल. 


ब) आरोग्यसेविका (Supervisor/Verifier) 
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता पडताळणी करण्याची जबाबदारी 
ही आरोग्य सेविका तथा सुपरवायजर तथा Verifier यांची आहे. आरोग्य सेविकांनी 
लाभार्थी पात्रतेची खातरजमा करुन ऑनलाईन सत्यापित (Verification) केल्यानंतरच 
लाभार्थी फॉर्म हा मंजूरी अधिकारी यांच्याकडे जाईल. संबंधित मंजूरी अधिकारी यांचे 
कामकाजावर नियंत्रण असेल. आरोग्य सेविकांच्या जबाबदा-या आवश्‍यकतेनुसार निश्चित 
करण्याचे अधिकार योजनेच्या जिल्हा कक्षास असतील. 


क) मंजूरी अधिकारी 

लाभार्थीने भरलेले फॉर्म संबंधित आज्या यांच्याकडे ऑनलाईन पध्दतीने निर्गमित 
करावेत. आरोग्य सेविका यांनी सत्यापित केलेल्या पात्र लाभार्थीची खातरजमा करुन तसेच 
अंतिम पडताळणी करणे व मंजूरी देण्याची जबाबदारी ही मंजूरी अधिकारी यांची आहे. 
त्यामुळे व्यवस्थित फॉर्म पडताळणी करुन मंजूरीनंतर दिल्यानंतर लाभार्थीचे Payment 
Generation देखील मंजूरी अधिकारी यांनीच करायचे आहे. तसेच लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन 
भरलेल्या GAS लाभार्थी कार्यक्षेत्रानासार आशा किंवा जेथे आशा नसेल तेथे अंगणवाडी 
सेविका जोडण्याची जबाबदारी मंजूरी अधिकारी यांची राहील. त्यासह योजनेमधील 

पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.७४०/कु.क 


गर्भपात, उपजत मृत्यू याची माहिती जिल्हास्तरावर देण्याची जबाबदारी ही देखील मंजूरी 
अधिकारी यांची राहील. 


कार्यक्षेत्र 


मंजूरी अधिकारी 


शि ‘ 


ग्रामीण भाग (प्राथमिक 
आरोग्य केंद्राचा भाग) 


वैदकीय अधिकारी प्रथम आणि रिक्‍त असेल तर व्दितीय 
वैदकीय अधिकारी ते पद देखील रिक्‍त असेल तर कार्यभार 
सांभाळणारे वैद्दकीय अधिकारी. 


२. नागरी आरोग्य केंद्र | वैदकीय अधिकारी नागरी आरोग्य केंद्र आणि पद रिक्‍त असेल 

कार्यक्षेत्र तर संबंधित तालुका आरोग्य अधिकारी किंवा मनपा 
कार्यक्षेत्रात संबंधित वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी 

३. dena अधिकारी | मुख्याधिकारी, नगर परिषद / पंचायत / पालिका किंवा 
नसलेले नगर | तालुका आरोग्य अधिकारी 
पंचायत/पालिका/ 
परिषद असलेले 
कार्यक्षेत्र 


ड) मंजूरी अधिकारी यांनी फॉर्म जतन करणे व नष्ट करण्याबाबत 

लाभार्थी फॉर्म सोबत त्यांची वैयक्तिक माहिती तपशील व कागदपत्र असल्यामुळे त्याची योग्य 
प्रकारे काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. हे फॉर्म यंत्रणेतील अधिकारी/कर्मचारी यांनीच हताळावेत. फॉर्मचे 
जतन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित मंजूरी अधिकरी यांचीच असेल. मंजूरी अधिकारी यांनी 
पदभार देताना व घेताना फॉर्मच्या हस्तांतरण प्रक्रिया लेखी पध्दतीने करावी. लाभार्थीचे मागणी फॉर्म हे 
संग्रहित केल्यापासून ३ वर्षापर्यंत जतन करून ठेवायचे आहेत. तर PMMVY Register म्हणजे फॉर्म 
क्र.४ हे ५ वर्षापर्यंत जतन करुन ठेवायचे आहेत. विहित मर्यादेनंतर फॉर्म नष्ट करायचे आहेत. 


इ) गाव पातळीवरील ग्राम सभा व महिला सभा घेण्याबाबत 

ग्राम सभेच्या विषय सूचीमध्ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करुन त्या अंतर्गत 
लाभार्थी व त्यांना मिळणारे लाभ या विषयी चर्चा करण्यात यावी. तसेच लाभ मिळालेले लाभार्थी यांची 
माहिती ग्रामसभेत आशा कार्यकर्ती यांनी द्यावी. तसेच जेव्हा शाक्य असेल त्यावेळी महिला सरपंच किंवा 
ग्रामपंचायत सदस्य यांनी शक्य असेल तेव्हा fears महिला सभांचे आयोजन करावे. या बैठकांमध्ये 
बचत गटांचे सदस्य, बँक, पोस्ट आणि जिल्हा प्रधानमंत्री मातृ वंदना कक्षास निमंत्रित केले जावे. तसेच 
महिला बैठकांचे आयोजन वर्षातून किमान दोन वेळा करावे. 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.७४०/कु.क 


१०. PMMVY च्या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांनी करावयाची अपेक्षित कार्यवाही खालीलप्रमाणे 
राहील- 
१) आरोग्य विभाग: 

१) MCP कार्ड उपलब्ध आहेत आणि वापरले आहेत याची खात्री करणे. 

२) गर्भवती महिलांना ANC सेवा आणि बाळाची जन्म नोंदणी, बाळाचे लसीकरण वेळेत 
सुनिश्चित करणे, योजना लाभार्थ्यांना दिलेल्या सेवांची आरसीएच पोर्टलवर तात्काळ 
नोंदणी करणे व सेवांची माहिती अद्यावत करणे. 
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) अंतर्गत तपासणी करण्यासाठी योजनेचा 
प्रचार करणे. 
संस्थात्मक प्रसूती, स्तनपानाची लवकर सुरुवात, कोलोस्ट्रम फीडिंग आणि पहिले सहा 
महिने कालावधीत निव्वळ स्तनपानाला अनन्य प्रोत्साहन देणे. 
ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय येथे येणा-या 
लाभार्थ्यांना योजनेबाबत माहिती देण्यात यावी. तेथे योजनेसाठी रुग्णालयातील जबाबदार 
अधिकारी यांची योजना समन्वय व्यक्‍ती म्हणून लेखी नेमणूक करावी. तालुका मातृ वंदना 
योजना कक्षाच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करावी. 

६) PMMVY अंतर्गत सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी संवेदना आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित 

करावा. 
२) महिला व बाल विकास विभाग 

१) अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून या योजनेची व्यापक प्रचार व प्रसिध्दी करावी. 

२) ज्या ठिकाणी आरोग्य विभागास लाभार्थी नोंदणी व कागदपत्र घेण्याची आवश्‍यकता वाटेल 

तेथे उचित सहकार्य करावे. 

3) AAA नुसार कामकाजामध्ये आंगणवाडी सेविकांचा सक्रिय सहभाग असावा .जेणेकरुन या 

योजनेचा लाभार्थी वंचित राहणार नाही. 
३) पंचायती राज संस्था: 
१) समुदाय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करणे. 
२) पंचायती राज संस्थांनी मातांना त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून अतिरिक्त प्रोत्साहन देणे. 
३) सामाजिक ऑडिट आयोजित करणे/तक्रारींचे निराकरण करणे. 
४ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्‍यक असणारे बाळाचे जन्म प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांना 
विनाविलंब वितरीत करणे. 
४) UIDAI विभाग: 
आधार नसलेल्या लाभार्थ्यांना आधार क्रमांक प्रदान करावे आणि असलेल्यांना आधार 
कार्डला मोबाईल क्रमांक जोडणी करावी. या योजनेचे लाभार्थी गरोदर असल्यामुळे 
त्यांच्याकरीता विशेष कॅम्पचे आयोजन करावे. 


AN 
— 


es 


ल 
— 
— 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.७४०/कु.क 


५) माहिती / जनसंपर्क विभाग: 
ऑल इंडिया रेडिओ, गाणे आणि नाटक विभाग, जाहिरात आणि esa प्रसिद्धी 
संचालनालय (Director Advertising and Visual Publicity), Hara प्रचार विभाग, राज्य 
IEC Spt, प्रिंट मीडिया, प्रादेशिक टीव्ही dio, सोडल मीडिया इ. माध्यमातून योजनेची 
मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी करणे. 
६) अग्रणी राज्य आणि अग्रणी जिल्हा पोस्ट ऑफिस / बँका : 
PMMVY लाभार्थ्यासाठी JAM खाते (आधार आणि मोबाइल क्रमांकासह जनधन खाते) 
उघडण्यासाठी, असलेल्या बँक खात्यांना आधार कार्ड सीडींग किंवा लिंक करणे, 
मोबाईल क्रमांक जोडणे आणि सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरळीत व्यवहारांसाठी योग्य रोख 
हस्तांतरण यंत्रणा तयार करण्यासाठी सक्रिय सहाय्य करणे . 
७) नगर विकास विभाग : 
१) ज्या कार्यक्षेत्रात प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा नागरी आरोग्य केंद्र कार्यक्षेत्र नाही तेथे 
योजनेची विविध माध्यमातून व्यापक प्रचार व प्रसिध्दी करावी. 
२) योजनेच्या अनुषंगाने आवश्‍यक माहिती आरोग्य विभागास पुरविण्यात यावी . 
३) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्‍यक असणारे बाळाचे जन्म प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांना 
विनाविलंब वितरीत करावे. 
४) जिल्हा सुकाणू व सनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे उचित कार्यवाही करावी. 


११. राज्य, जिल्हा आणि तालुका योजना कक्षाकडून वरील विभागांशी योजनेसंबंधी येणाऱ्या अडचणी 
संदर्भात समन्वय साधावा. दि. ०८.१२.२०१७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सुकाणू व सनियत्रंण समित्या या 
पुढेही कायम राहतील. 


१२. लेखाशीर्ष - योजनेचा खर्च, प्रशासकिय खर्च व मनुष्यबळ 


HUTA लाभार्थी खर्च पुढील लेखाशिर्षामधून भागविण्यात यावा. 


राज्य हिस्सा (४०%) केंद्र हिस्सा (६०%) 
घटक 
मागणी क्रंमाक आर - ०१, मागणी क्रंमाक आर - ०१, 
2299 - कुटुंब कल्याण, २२११ - कुटुंब कल्याण, 
वला १०३ माता व बाल आरोग्य, १०३ माता व बाल आरोग्य, 
सर्वसाधारण धानमंत्री सुरक्षित मातृत्व सहयोग धानमंत्री सुरक्षित a 
(02) W सुरक्षित मातृत्व सहयोग | (०२) FF सुरक्षित मातृत्व सहयोग 
कार्यक्रम, कार्यक्रम, 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.७४०/कु.क 


(०२)(०१) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | (०२)(०६) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (केद्र 
(So टक्के राज्य हिस्सा) (२२१११३८८) हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम), (२२१११५०१) 
३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
मागणी क्रंमाक टी- ०५ मागणी क्रंमाक टी- ०५ 
२२११- कुटुंब कल्याण २२११- कुटुंब कल्याण 
७९६ - जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
अनुसूचित (०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना । (02) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 
अनुसूचित aa a cals ee आ 
eases (02)(02) FW मातृ वंदना योजना | (02)(09) प्र मातृ वंदना योजना ( 
४०टक्के राज्य हिस्सा) (२२११ १४४१) हिस्सा ६०%) (ओटीएसपी) (कार्यक्रम) (२२११ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १४३२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
मागणी क्रंमाक एन -०३ मागणी क्रंमाक एन -०३ 
२२११- कुटुंब कल्याण २२११- कुटुंब कल्याण 
७८९- अनुसूचित जातीसाठी विशोष घटक | ७८९- अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक 
अनुसूचित योजना योजना 
अनुसूचित aye जाती. ace अनुसुंचित जाती nae eer 
am (09) bee जाती घटक | (०१ अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातंर्गत 
कार्यक्रमातंर्गत योजना योजना 
(09)(09) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | (०१) (०२) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (केंद्र 
(So टक्के राज्य हिस्सा) (२२१११४७७) हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) २२११ १५१२ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
ब) प्रशासकिय खर्चाचे लेखाशिर्ष 
अ.क्र. | राज्य हिस्सा (१००%) 
7 2299 - कुटुंब कल्याण 
१०३ -माताव बाल आरोग्य 


(०२) - प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व सहयोग कार्यक्रम 
(०२)(०५) - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (प्रशासकीय खर्च) राज्य हिस्सा (१००%) (२२११ १४२१) 


२० - इतर प्रशासकिय खर्च 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.9४०/कु.क 


क) मनुष्यबळ - 
सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजना अंमलबजावणी 
मार्गदर्शक सुचनानुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याकरिता आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. 


१३. सदर ane निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रंर०८/१४७२, कार्यासनाच्या 
दि. ११ ऑगस्ट, २०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रं ३५१/व्यय-१३, कार्यासनाच्या दि. 
१४ ऑगस्ट, २०२३ दि. २२.०५.२०२३ रोजी प्राप्त सहमतीच्या तसेच शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. 
संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र. १०/२०१७/१४१४ मधील सुचनांनुसार तसेच मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
उच्चस्तरीय सचिव समिती मध्ये दि. १२.०७.२०२३ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय ०१ एप्रिल २०२३ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील. 


१४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००९११५१२५८७१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHIVDAS DN CHIN, CxGOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a 1af02b28757a9a542f2f807ba 


M A H A F 459543ed 1 9dc809f2f1 50cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=55231903025208911890F58514 
593563E9788A66733F9A7E0D1A45408365984 


D H U | F ग cn sHVPAS नत) DHUEE 
(शि.म.धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

२. अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई/ सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नवी दिल्ली. 

४. सचिव, नियोजन व वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

७. संचालक (१) ,आरोग्य सेवा ,आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई . 

८. संचालक (२), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे. 

९. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
१०. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाळ संगोपन व शालेय आरोग्य, पुणे. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.७४०/कु.क 


११.जिल्हाधिकारी, (सर्व) 

१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 

१३.आयुक्‍त, महानगरपालिका, (सर्व) 

१४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सर्व) 

१५. अधिष्ठता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,(सर्व) 
१६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, (सवी 

१७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी 

१८. वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका (सर्व) 

१९. कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
२०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवड नस्ती (कु.क.) 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


